सोनेरी महाल, छत्रपती संभाजीनगर, ता. जि. 
छत्रपती संभाजीनगर या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन व दुरूस्ती कामाच्या 
न्यूनतम निविदेस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारके २०२४/प्र.क्र.६८/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा : संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.स्मारके २०२४/६६५, दिनांक २०.०२.२०२४ 

प्रस्तावना:- 

मा. मंत्रीमंडळ विशेष बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे दिनांक १६.०९.२०२१ रोजी पार 
पडली होती. त्यामध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये मराठवाडा विभागातील ऐतिहासिक वास्तुंचे 
संवर्धन करण्याचा समावेश करण्यात आला असून विशेषत: त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील 
प्राचीन वास्तुस्थळाचा विकास करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार सोनेरी महाल, ता.जि. छत्रपती संभाजीनगर या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन व दुरुस्ती कामाचे रू.३,९३,२३,८५०/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई 
यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये केळी आहे. त्यानुसार या स्मारकाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाच्या 
रू.३,९३,२३,८५०/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


या शासन निर्णयान्वये सोनेरी महाळ, छत्रपती संभाजीनगर, ता. जि. छत्रपती 
संभाजीनगर या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाच्या रू.३,९३,२३,८५०/- 
(अक्षरी रूपये तीन कोटी त्र्यात्रव लाख तेवीस हजार आठडो पन्नास मात्र ) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन व दुरुस्तीची कामे ही विशिष्ट 
प्रकारची असून सदर कामे पुरातत्वशासत्र संकेतानुसार करणे आवश्‍यक आहे. हे काम 
करण्यासाठी संचालक पुरातत्व यांनी सादर केलेल्या न्युनतम निविदेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ चा भाग पहिला उपविभाग ५ मधील अ.क्र. ६ महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२४/प्र.क्र.६८/सां.का.३ 


सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
असलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
२२०५ कला व संस्कृती (००) १०३, पुरातत्वझासत्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व 
सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाचे किल्ले व धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम) 
२२०५ १३०२ २७ लहान बांधकामे या लेखाशिर्षात त्या त्या वर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनाळय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या 
संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०५. हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग तीन 
मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०११४५९३८६४२३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N A M A R ग | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666 
१244838270, postalCode=400032, st=Mahar. 


, st=I ashtra, 
serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F 19 
E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 


Date: 2024.03.01 15:08:26 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (सां.का.३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


